आर्थिक वर्ष सन 2020-29 करीता 
शासकीय वसतीगृहांचे बांधकाम करणे 
लेखाशीर्ष (४२२५ १०९२ ) या अंतर्गत 
निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
३) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.-६४/अर्थ-३ दि.१०.११.२०२० 
३) बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांची नस्ती क्र. अर्थवि-२०२०/प्र.क्र.२२/ 
बांव्यक दि.७.१२.२०२० 
शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०२) (०५) शासकीय वसतीगृहांचे बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३- मोठी 
बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता रु.७०.०० कोटी इतकी तरतुद 
अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने वाचा क्र.३ येथीळ परिपत्रकान्वये भांडवली लेखाजीर्षाखालील 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ७५ टक्के मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 

शासकीय वसतीगृहांचे बांधकामांकरीता (ओटिएसपी) (४२२५ १०९२) उपरोक्त वाचा क्र.४ 
येथील निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधुन 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील ६० टक्के पेक्षा जास्त भौतिक प्रगतीपथावरील नमुद केल्यानुसार 
१३ कामांना रकाना ५ नुसार एकूण रु.१४११.०० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या | सदर ज्ञापनाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
1१ २ ३ PB 
शकी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम शिंका १३४०.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ३ ७१.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नागपूर 
१३ 9899.00 
२. सदर निधीचे वितरण खालील अटी garcia अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


३. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाडान परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १३ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२१ अखेर खर्च होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास 


प्रदान केलेल्या अधिकारात व मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१४५५१७०६२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


R d ou=Tribal Development Department, 
avi n la postalCode=400032, st=Maharashtra, 
° 2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c48 
D | g am ba rro A UTC 9773755864500€व32८6९69९2५4108, 
cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.12.08 17:07:02 +05'30' 
(रविंद्र दि.ओटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नागपुर/नाशिक/अमरावती. 

. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, धूळे/धारणी/जव्हार/डहाणू. 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर. 

द 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/अमरावती/धुळे. 


१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, मुंबई/नागपूर. 
११.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/धुळे. 

१४.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्राळय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्यासन-६, दि.०८/१२/२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय माहे,मार्च सदर 
मान्यता २०२० पर्यंत | शा.नि.वितरीत 
खर्च करण्यात येत 
असलेला निधी 
pa | 2 3 PB ५ 
अ) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक 
१)कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे 
| आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह इमारतीचे ८०७.४३ ३६८.७८ १००.०० 
बांधकाम करणे वाकड जि.पुणे 
२ । उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ परीसरात आदिवासी मुलांचे १४८९.५५ ४८१.३० ३००.०० 
वसतिगृह (२५० क्षमता) बांधकाम करणे ता.धरणगांव 
जि.जळगांव 
3. श्रीरामपुर येथे शासकोय आदिवासी मुलांचे वसतिगृह ३९३.४३ ३५५.९६ २५.०० 
बांधकाम करणे ता श्रीरामपुर जि अहमदनगर 
४ । आदिवासी मुलींचे शासकोय वसतिगृह ता.श्रीरामपुर, ३९३.४३ ३४९.८८ २०.०० 
जि.अहमदनगर 
५ । आदिवासी मुलांचे शासकोय वसतिगृह इमारतीचे ८०७.४३ ३६८.७७ ३०.०० 
बांधकाम करणे वाकड जि.पुणे 
६ | ठाणगाव ता सिन्नर जि नाशिक येथे आदिवासी मुलांचे ७१७.६१ ७६.४१ २५.०० 
शासकीय वसतीगृह इमारत बांधणे 
७ । सटाणा ता सटाणा जि नाशिक येथे आदिवासी मुलांचे ६३२.१० १९९.२० १३०.०० 
शासकीय वसतीगृह इमारत बांधणे 
एकुण धुळे (आदिवासी) विभाग ५२४०.९८ २२००.३ ६३०.०० 
२कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी), विभाग ठाणे 
८ आदिवासी मुलींचे शासकीय वस्तीगृह, नेरळ ता. कर्जत ३९९.०० ३४०.६६ ६०.०० 
जि. रायगड 
९ आदिवासी मुलींचे शासकोय वसतिगृह सोलापूर ता ११५४.८६ ५१४.१८ २००.०० 
सोलापूर जी. सोलापूर येथे (9 +3) इमारत बांधकाम 
करणे (बाब क्र. १८ पृष्ठ क्र. २३८) 
| ० मिरा-भाईंदर जि.ठाणे येथे आदिवासी मुलांसाठी ११०९.६८ ५४५.१६ ४५०.०० 
शासकीय वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. 


. Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute पैकी 

Ravindra ONC ovcovernmentofMenanshia, पृष्ठ५ पैकी ४ 
ou=Tribal Development Department, Cc 

D 1 b postalCode=400032, st=Mi shtra, 

I g a m a ro 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1 c5a89d8c489 

7737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 

A षा te cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.12.08 17:07:28 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


एकूण ठाणे विभाग (आदिवासी) २६६३.५४ १४००.०० (990,00 


अ) नाशिक मंडळ 


७९०४.५२ ३६००.३ १३४० 


ब) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर 


१ कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) अमरावती 


१ मुलांचे शासकीय वसतीगृह क्र.१ , परतवाडा ४०९.१० १५९.९७ ११.०० 
२ | मुलींचे शासकीय वसतीगृह क्र.२, परतवाडा ३८९.२३ १९३.१९ ५०.०० 
३ | मुलींचे शासकीय वसतीगृह क्र.१, (कौळखेड) अकोला ४९९.८२ ३२४.७४ वा 


मुलींचे शासकीय वसतीगृह क्र.२, अकोला 


एकुण अमरावती विभाग (आदिवासी) 
१२९८.१६ ६७७.९० ७१.०० 


एकुण ओ--ब) ९२०२.६८ ४२७८.२ १४११ 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 


Rav j al d fa Development Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737b 


ढ 
03. fi , cn=Ravind. 
D | g a mM ba rro Au te cis ara 4108, cn=Ravindra 


Date: 2020.12.08 17:08:11 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


